अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 


अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 


गट-ब (राजपत्रित) 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन आदेशा क्र.बदली-१२१८/प्र.क्र.७७/का.१४२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक :- १ नोव्हेंबर, २०१८. 


संदर्भ - १)नियोजन विभागाचे sires क्रमांक - बदली १२१७/प्र.क्र.५३/का.१४२७, दिनांक ३१/५/२०१७ 
२) नियोजन विभागाचे आदेडा क्रमांक - बदली १०१८/प्र.क्र.३०/का.१४२७, दिनांक ३१/५/२०१८ 


शासन Bear :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील (रु.९३००-३४८०० + WS वेतन रु.४४००/-) अधिकाऱ्यांचे संदर्भाधिन क्रमांक १ व 


२ चे बदली आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
खाली नमूद करण्यात आलेल्या संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 


२. 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने रद्द करण्यात येत आहे - 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव कार्यरत बदली आदेशा क्रमांक व दिनांक बदली करण्यात 
असलेल्या आलेल्या 
कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचे नाव 
हिं २ ३ 8 4 
i श्री.प्र.ससु.भमामरे, जिल्हा नियोजन बदली १२१७/ प्र.क्र.५३/ जिल्हा नियोजन 
सहायक जिल्हा समिती, जिल्हा का.१४२७, दिनांक ३१/५/२०१७ ।समिती, जिल्हा 
नियोजन अधिकारी मुंबई उपनगर मुंबई 
२ श्री.ज्ञाना.घोळप, विक्रीकर बदली१०१८/प्र.क्र.३०/का.१४२७, परिवहन आयुक्तांचे 
संशोधन अधिकारी आयुक्तांचे दिनांक ३१/५/२०१८ कार्यालय, मुंबई 
कार्यालय, मुंबई 
3 श्री.र.वि.गावित, ।जिल्हा नियोजन विक्रीकर आयुक्तांचे 
सहायक जिल्हा समिती, जिल्हा कार्यालय, मुंबई 
नियोजन अधिकारी मुंबई शहर 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२१८/प्र.क्र.७७/का.१४२७, 


सदरहु शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११०११५५९३९४३१६ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 
A bf DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
p r | ya ‘al ka Ra ny a ‘al ou=Planning Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20a 


Chhapwale / newer. री 
(प्रियांका रं. छापवाले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
संबंधित अधिकारी, 
(मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १ , मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री/मा.मंत्री(नियोजन)/मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त (विक्रीकर), विक्रीकर अ०युक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
४) आयुक्त (परिवहन), परिवहन आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
५) जिल्हाधिकारी, जिल्हा मुंबई शहर / जिल्हा मुंबई उपनगर . 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
९) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, नवी मुंबई 


qo) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवी मुंबई. 

११) उपसंचालक (प्रशा), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा मुंबई शहर / जिल्हा मुंबई उपनगर, 

१३) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहाय्यक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


